प्रशासकीय कारणास्तव बदली-२०२१ 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (तां) 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
शासन आदेश-क्रमांक: व्यशिअ-२०२०/(१२५/२०)/व्यशि-१ 
२रामाळा, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक: ३० ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भः-१) शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन, सन २००६ च्या महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २१, दि. १२ मे, २००६. 
2) सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय क्र.एसाअरव्ही-२०२१/प्र. क्र. २०/कार्या.१२, 
दि.२९.०७.२०२१ 
3) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय,म.रा., मुंबई यांचे 
पत्र क्र.३/आस्था-१/२०२०प्र.क्र.५०, दि.२४.०७.२०२० व दि.२०.०७.२०२१ 


शासन आदेशा 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (तां) 
एस- २०:५६१००-१७७५०० या वेतनश्रेणीतील प्राचार्य/उपप्राचार्य, औ. प्र. संस्था, मुख्याध्यापक, शा. तां. मा. वि. 
निरीक्षक, सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तां) (व) या संवर्गातील अधिकाऱ्याची प्रशासकीय बदली महाराष्ट्र 
शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम,२००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने बदली प्रस्तावित 
असलेल्या अधिका-याची उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ (4) मधील तरतुदीनुसार त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


ठिकाणी सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्या कार्यरत असलेली बदलीने केलेली 
संस्था/ कार्यालय पदस्थापना 
लिव क Q 3 
चिं श्री. एस. डी. नळावडे, प्राचार्य, 
मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, नाशिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
अलापल्ली, जि. गडचिरोली 


२. उपरोक्त तक्त्यातील बदली झालेल्या अधिका-याने सदर बदली आदेशा प्राप्त होताच बदलीने 
दर्शविलेल्या ठिकाणी हजर व्हावे व संबंधीत कार्यालय प्रमुखांनी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. संबंधित 
अधिका-याने बदलीच्या पदावर हजर झाल्यानंतर तात्काळ कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रासह त्यांचा रुजू 
अहवाल संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत विहित मार्गाने 
शासनास न चुकता विनाविलंब शासनास सादर करावा. 

३. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याची शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही 
प्रकारची रजा मंजूर करु नये वा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा नियम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार मूळ 


कार्यालयाने पदस्थापना झालेल्या अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. 


शासन आदेशा क्रमांकः व्यशिअ-२०२०/(१२५/२०)/व्यशि-१ 


४. सदर पदस्थापना करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्याला पदस्थानाने देण्यात आलेल्या पदावर रुजू 
करुन घेताना, ते रजेवर/गैरहजर होते किंवा कसे याबाबतची खातरजमा करुन त्यांना पदस्थापनेवर हजर करून 
घेणाऱ्या कार्यालयाने करावी. सदर अधिकारी वैद्यकीय कारणास्तव गैरहजर पदस्थापनेवर हजर करुन घेण्यापूर्वी 
वैद्यकीय मंडळासमोर पाठवावे. जर अन्य रजेवर आढळल्यास त्यांचेकडून न चुकता तसा रजेचा अर्ज भरुन घ्यावा 
आणि नंतर हजर करुन घ्यावे. तसेच रजा संदर्भात शासनाने वेळोवेळी प्रस्तुत केलेल्या शासन निर्णय/ 
परिपत्रकांतील निर्देशांचे पालन करावे. 

५. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयत्तेर सेवा आणि निलंबन,बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम,१९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्याने बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदग्रहण अवधीत बदलीच्या ठिकाणी 
रुजू न झाल्यास,त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यादिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 

६. बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही अधिका-याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, तसेच बदली रद्ध करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ही 
कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंगन करणारी असल्यामुळे ती 


गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिका-यांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


७. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, 
त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०९०६१५२१४२२६०३ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally si 
DN: 


Kishor Baliram — skeet 


९२4000: harashtra, 
2.5.4.20=fe999a6df0afb3cbcb0401 1b094c0c03933b5 1 7a839feb4c641 84c 
7855०09, 


Nanvare याया 
(किशोर ब. ननवरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


ou=Skill Development and 


प्रति , 
१) मा. मंत्री, (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२ मा. राज्यमंत्री (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
3) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय,म.रा., मुंबई-१. 
8) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परीक्षा मंडळ, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 
५) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 
) 
) 


) 
) 


६) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
७ महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 

९) सर्व संबंधित अधिकारी (संचाळकांमार्फत) 

qo) सर्व संबंधित कार्यालय/संस्था (संचाळकांमार्फत) 

११) निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


